राज्यातील शासकीय वैद्यकीय/ दंत/ आयुर्वेद 
महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे 
विद्यार्थी (कनिष्ठ निवासी-१,२,३ व वरीष्ठ 
निवासी-१,२,३) यांच्या विद्यावेतनात आणि वरीष्ठ 
निवासी (सेवा) यांच्या मानधनात वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक.एमईडी-१०२४/प्र.क्र.४९/२४/शिक्षण-२ 
गो.ते.रुग्णालयाची नवीन इमारत, ९ वा मजला, गो.ते. रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय,मुंबई Yoo ००१ 
दिनांक:- ०४/०३/२०२४ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक, एमईडी-१०१५/प्र.क्र.२६२/१५/ 
शिक्षण-२, दिनांक ०२/०९/२०२०. 

२) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक, एमईडी-१०२०/प्र.क्र.१८७/२०/ 
शिक्षण-२, दिनांक २५/११/२०२०. 

३) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक, एलळईसी-४३२२/प्र.क्र.२०१/ 
वैसेवा-३, दिनांक १०/१०/२०२३. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय/ दंत महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी 


(कनिष्ठ निवासी-१,२,३ व वरीष्ठ निवासी-१,२,३) यांच्या विद्यावेतनात उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथे नमूद 
शासन निर्णयान्वये आणि राज्यातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे 
विद्यार्थी (कनिष्ठ निवासी-१,२,३) यांच्या विद्यावेतनात उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१/०५/२०२० पासून वेळोवेळी लागू होण्या-या महागाई भत्त्याच्या वाढीसह प्रतिमाह रुपये 
१०,०००/- इतकी ठोक वाढ लागू करण्यात आली आहे. तसेच, वरीष्ठ निवासी (सेवा) या संवर्गास उपरोक्त 
संदर्भ क्र. ३ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये ऑक्टोबर, २०२३ पासून रुपये ८५,०००/- इतके प्रतिमाह ठोक 
मानधन निश्चित करण्यात आलेले आहे. 

२. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय/ दंत/ आयुर्वेद महाविद्यालयांमधीळ कनिष्ठ निवासी-१,२,३ व 
वरीष्ठ निवासी-१,२,३ या पदव्युत्तर अभ्याक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना अदा करण्यात येणा-या विद्यावेतनाच्या 


दरात वाढ करणेबाबत राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेमार्फत शासनास विनंती करण्यात 


आली होती. तसेच, राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व 
नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०७/०२/२०२४ रोजी आयोजित बैठकीमध्ये राज्यातील सर्व 
शासकीय वैद्यकीय/ दंत/ आयुर्वेद महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्या-या कनिष्ठ 
निवासी-१,२,३ व वरीष्ठ निवासी-१,२,३ यांच्या विद्यावेतनात रुपये १०,०००/- प्रतिमाह इतकी ठोक वाढ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-१०२४/प्र/क्र.४९/२४/शिक्षण-२ 


करणेबाबत मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांनी निर्देश दिले होते. सदर पार्श्वभूमीवर मा.मंत्रिमंडळाने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात आणि शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालयांतील वरीष्ठ निवासी (सेवा) यांच्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय/ दंत/ आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे 
विद्यार्थी (कनिष्ठ निवासी-१/२/३ व वरीष्ठ निवासी-१/२/३) यांच्या विद्यावेतनात दिनांक ०१ मार्च, २०२४ 
पासून वेळोवेळी अनुज्ञेय महागाई भत्त्यासह प्रतिमाह रुपये १०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) इतकी ठोक 


वाढ लागू करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

तसेच, राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील “वरीष्ठ निवासी an” यांचे ठोक 
मानधन “वरीष्ठ निवासी-१” यांना ज्या दराने महागाई भत्त्यासहीत विद्यावेतन अनुज्ञेय होईल त्या दराने 
वेळोवेळी अदा करण्यास झासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. ated येणारा खर्च हा संबंधित संस्थेच्या लेखाशीर्षाखालील "३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने" या 
उद्दिष्टाखाली उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११६/व्यय-१, दिनांक 


१६/०२/२०२४ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने आणि मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २५/०२/२०२४ रोजीच्या 
बैठकीतील निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०३०४११३८०३२०१३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 
AJ | गृ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f73 
T U KA R A M 6fdb4fe137863b178345a5ead34dbfb12, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=71214F99804ABAAE1EA28D5F 


SASULKAR कण 
(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई 
२ 


3 
४) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-१०२४/प्र/क्र.४९/२४/शिक्षण-२ 


५) मा.मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
७ 


मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 


) 
) 
) 
) 


८) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 


९) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


११)प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


१२)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 
q3) aged (वैद्यकीय शिक्षण व आयुष), मुंबई 


१५)आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 
१६)आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 


) 
) 
१४)आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
) 
) 
) 


qo) ad सह सचिव/उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१८)कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 


) 
१९) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
२०)संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 


२१)संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रुग्णालये, बृहन्मुंबई नगरपालिका, मुंबई 


२२)महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
२३)महाळेखाकार (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई 
२४)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२५)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२६)सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
२७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२८)ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 
) 
) 


29) 8d अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय/ दंत/ आयुर्वेद महाविद्यालये (संचालनालयामार्फत) 
३०)निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


